शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवेतील अत्युत्कृष्ट 
कामाबद्दल दिनांक ०१.१०.२००६ ते 
०१.१०.२००८ मधील आगाऊ वेतनवाढींची 
रक्‍कम अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र : न्यायाप्र-२५२१/प्र.क्र.३५/का-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा:- शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.न्यायाप्र -२५२१/प्र.क्र.३५/का-८, दि.१५.१२.२०२२ 


शुध्दीपत्रक: 


संदर्भाधीन दि.१५.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयामधीळ परिच्छेद-१, अ.क्र.०3 नंतर 


खालीलप्रमाणे परिच्छेद समाविष्ट करण्यात येत आहे:- 


“सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६५६/व्यय-४, 
दि.०९.११.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे.” 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२१२२७१२१३०३६४०७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


LEENA ASHISH 
SANKHE 


(लिना संखे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, मलबार हिल मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 


. मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 


४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, विधान भवन, मुंबई, 


र्‌. 


. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, 

. विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य. 
. मा. मुख्य सचिव, 

. प्रबंधक मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 


प्रबंधक अपिल शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 


१०.प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
११.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने), 
१२.प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय (विधानसभा) मुंबई, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः न्यायाप्र-२५२१/प्र.क्र.३५/का-८ 


१३.सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, (विधान परिषद), मुंबई, 

१४.सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 
१५.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

१६.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

१७.महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

१८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

१९.सचिव, राज्य मुख्य माहिती आयुक्‍त यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई 
२०.प्रबंधक, राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई- Yoo ००१ 

२१.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचाळनालय, मुंबई, (५ प्रती प्रसिध्दीकरिता) 
२२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

२३.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

२४.मुख्य लेखा परीक्षक (निवासी Be), कोकण भवन, नवी मुंबई, 

२५.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२६.सर्व विभागीय आयुक्‍्त/सर्व जिल्हाधिकारी, 

२७.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


